RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१ ९ / आश्विन ४ - १० , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१६१९ / १८ ९ ०/ प्र. क्र . २०१/ नवि-०९/ २०१९.- ज्याअर्थी, अहमदनगर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६९९ / १६१२ / सीआर -२७ ( बी)/ ०३ / 
युडी-९, दिनांक ४ जुलै २००५ अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) भागश: मंजूर झालेली असून दिनांक २२ ऑगस्ट 
२००५ पासून अंमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन, नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१६ ९९ /१६१२/सीआर-२७ ( बी)/ ०३/ युडी-९, दिनांक ४ जुलै २००८ अन्वये मंजूर असून दिनांक २९ ऑगस्ट २००८ पासून अंमलात आलेली 
आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " 
असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये- (१) मौजे चाहूराणा खुर्द येथील सक्कर चौकापर्यंत उत्तर - दक्षिण ३०.०० मीटर विकास योजना / 
नगररचना योजना रस्ता ; ( २) अंतिम भूखंड क्रमांक ५ ते बीड हायवे चांदणी चौकापर्यंत ३०.०० मीटर विकास योजना / नगररचना योजना 
रस्ता व (३) महानगरपालिका हद्दीतून जाणाऱ्या औरंगाबाद- सोलापूर ३०.०० मीटर रुंदीचा विद्यमान रस्ता दर्शविण्यात आलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ७, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून- ( १) मौजे चाहूराणा खुर्द येथील सक्कर चौकापर्यंत उत्तर - दक्षिण ३०.०० मीटर विकास योजना / नगररचना योजना 
रस्त्याची रुंदी ४१.०० मीटर करणे ; ( २) अंतिम भूखंड क्रमांक ५ ते बीड हायवे चांदणी चौकापर्यंत ३०.०० मीटर विकास योजना / नगर 
रचना योजना रस्त्याची रुंदी ४१.०० मीटर करणे व (३) महानगरपालिका हद्दीतून जाणाऱ्या औरंगाबाद- सोलापूर ३०.०० मीटर रुंदीच्या विद्यमान 
रस्त्यांतर्गत स्टेट बँक चौक ते सिटी डेपो ( पेट्रोल पंप) पर्यंतचे रस्त्याचे दोन्ही बाजूस ५.५० मीटर रुंदीकरण प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव (यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे) दिनांक 
१९ मार्च २०१ ९ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 


-- 


वि ( एच ) २८० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


-- 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव बदलासह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ४ जुलै २००५ 
ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


( १ ) मौजे चाहूराणा खुर्द येथील सक्कर चौकापर्यंत उत्तर- दक्षिण ३०.०० मीटर विकास योजना / नगररचना योजना रस्ता नकाशात 

दर्शविल्यानुसार ४१.०० मीटर करण्यात येत आहे. 
( २ ) अंतिम भूखंड क्रमांक ५ ते बीड हायवे चांदणी चौकापर्यंत ३०.०० मीटर विकास योजना / नगररचना योजना रस्ता , नकाशात 

दर्शविल्यानुसार ४१.०० मीटर करण्यात येत आहे. 
( ३ ) महानगरपालिका हद्दीतून जाणाऱ्या औरंगाबाद- सोलापूर ३०.०० मीटर रुंदीच्या विद्यमान रस्त्याच्या पूर्वेस प्रादेशिक योजना अहमदनगर 

हद्द असून मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या अहवालानुसार रस्त्याची रुंदी ६०.०० मीटर प्रस्तावित आहे. महानगरपालिकेने सदर ३०.०० 
मीटर रुंदीच्या विद्यमान रस्त्याचे दोन्ही बाजूस प्रस्तावित ५.५० मीटर रुंदीकरणापैकी महानगरपालिका हद्दीतील ५.५० मीटर 
रुंदीकरणास मान्यता देण्यात येत आहे व स्टेट बँक चौक ते सिटी डेपो ( पेट्रोल पंप) पर्यंत विद्यमान रस्त्याची रुंदी प्रस्तावित 

रुंदीकरणासह , नकाशात दर्शविल्यानुसार ३५.५० मीटर करण्यात येत आहे . 
सदरची अधिसूचना भाग नकाशासह आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये 
कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उप आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 5th September 2019 


- 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. TPS - 1619/ 1890 / CR- 201/ UD - 09/ 2019.- Whereas, the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1699 / 1612 /CR - 27 (B ) / 3 /UD - 9 , dated 4th July 2005 has partly 
sanctioned the Second Revised Development Plan for the Original limit of Ahmednagar Municipal 
Corporation ( hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as " the said Act”) and same has come into force with effect from dated 22nd August 2005 and 
Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said 
Act vide Notification No. TPS - 1699 / 1612 /CR -27 (B )/03/UD - 9 , dated 4th July 2008 and same has come 
into force with effect from dated 29th August 2008 ; 


and whereas , the Ahmednagar Municipal Corporation is the Planning Authority for the said 
Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


3 


and whereas , in the said Development Plan- ( 1) North - South 30.00 metres Development Plan / 
Town Planning Scheme Road is shown in Mouja Chahurana Khurd upto Sakkar Chowk ; (2 ) 30.00 
metres Development Plan / Town Planning Scheme Road is shown from Final Plot No. 5 upto Beed 
Highway Chandani Chowk and ( 3) Existing 30.00 metres wide Aurangabad - Solapur road passing 
through Corporation limit road is shown ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 7 , dated the 2nd 
August 2018 resolved to widen the- ( 1) 30.00 metres Development Plan / Town Planning Scheme 
Road in Mouja Chahurana Khurd upto Sakkar Chowk to 41.00 metres ; (2 ) 30.00 metres Development 
Plan / Town Planning Scheme Road from Final Plot No. 5 upto Beed Highway Chandani Chowk to 
41.00 metres and (3 ) equal widening of 5.50 metres of the Existing 30.00 meters wide Aurangabad 
Solapur road between State Bank Chowk to City Depot (Petrol Pump) in the said Development Plan 
(hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) after following all the legal formalities stipulated 
under Section 37 (1) of the said Act forwarded the proposal to Government for sanction vide letter , 
dated 19th March 2019 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs 
to be sanctioned with certain changes . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act, the Government hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends 
the aforesaid Notification , dated 4th July 2005 . 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan the following new entry shall be added after the last entry , 


Entry 


( 1) The width of Development Plan / Town Planning Scheme Road in Mouja Chahurana Khurd 

(North - South ) upto Sakkar Chowk is shown as 41.00 metres as shown on plan . 


( 2 ) The width of Development Plan / Town Planning Scheme Road from Final Plot No. 5 upto 

Beed Highway , Chandani Chowk is shown as 41.00 metres as shown on plan . 


(3 ) As per the Report of sanctioned Ahmednagar Regional Plan , adjoining to the Eastern 

boundary of the existing 30.00 metres wide Aurangabad - Solapur road passing through 
Corporation limit is proposed as 60.00 metres . The widening of 5.50 metres road on both 
sides of the road is proposed by the Corporation . The widening of 5.50 metres road in 
Corporation limit is sanctioned . Accordingly the width of road between State Bank Chowk to 
City Depot (Petrol Pump) including road widening is shown as 35.50 metres as shown on 
Plan . 


This Notification along with Part Plan shall be available for inspection of the General Public during 
office hours on all working days for a period of one month , in the office of the Commissioner, 
Ahmednagar Municipal Corporation . 

This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 11th September 2019 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. TPS - 1116 /CR - 140 (A )/DCPR Nashik /Corrigendum /UD -09/2016.- Whereas, in accordance with 
sub - section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Act”) the State Government has sanctioned the Development Control and 
Promotion Regulations along with Part Revised Draft Development Plan of Nashik Municipal 
Corporation vide Notification No. TPS- 1116 /CR - 140 (A )/2016 /UD - 9 , dated 9th January 2017 (hereinafter 
referred to as “ the said Sanctioned Development Plan " ) ; 


and whereas , it is observed that some errors , typographical mistakes are needed to be corrected 
in accordance with the Government approval in the said Sanctioned Development Control and 
Promotion Regulations and for that purpose it is necessary to issue Corrigendum for the same as 
mentioned in Annexure attached hereto 


Now therefore , this Corrigendum is issued here in respect of such corrections in the Sanctioned 
Development as mentioed in Annexure attached hereto . 


Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection to General Public in the following 
offices during office hours on all working days for a period of 30 days . 

(1 ) The Commissioner, Nashik Municipal Corporation , Rajiv Gandhi Bhavan , Nashik . 


( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik Commissioner Office 

Compound, Nashik Road , Nashik -422 101. 


( 3 ) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik 2nd Floor, Zilla Krushi 

Audyogik Sahakari Sangh Limited , Nashik near NDCC Bank , Dwarka Chowk, Nashik . 


This Corrigendum shall be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in (alud 
q AH) . 


Annexure 


(Accompaniment to the Government Corrigendum No. TPS - 1116 / CR -140 (A )/DCPR Nashik / 

Corrigendum / 2016 /UD - 9 , dated 11th September 2019 ) 


Regulation No. 


Corrigendum to the following Development Control and Promotion Regulations 
Sanctioned vide Notification No. TPS - 1116 /CR - 140 (A )/2016 /UD - 9, 

dated 9th January 2017 . 


14.6 (xxxiv ) (v ) 


In the said sub -regulation , for the words " without any ” read as " against” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 
Desk Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


५ 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 


सूचना 


, 


क्रमांक टीपीएस -१११६/ प्र. क्र . १४०/ २०१६/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, नाशिक शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम 

उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम 
३१ चे उप - कलम (१) नुसार अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१११६ / प्र.क्र .१४० ( अ )/ २०१६ / नवि - ९, दिनांक जानेवारी 
२०१७ अन्वये भागश : मंजूर केली असून ती दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पासून अमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना " 
असे संबोधले आहे) व वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११६/ प्र. क्र . १४० ( ब)/ २०१६/ नवि -९, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१९ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी नाशिक महानगरपालिका ही नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " 
असे संबोधले आहे) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे मखमलाबाद , तालुका- जिल्हा नाशिक सर्व्हे नंबर ४६४ ( पै. ), ४६५ (पै. ), ९ १ ( पै.) 
व ९ २ ( पै.) या जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) ३०.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता ( यापुढे “ उक्त भू-वापर " 
असे संबोधले आहे) या प्रस्तावाने बाधित आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी दिनांक ४ जून २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त जागा 
पुनर्प्रसिद्ध विकास योजनेत ई.पी. ६८ अंतर्गत येत असल्याने उक्त जागेसंदर्भात शासन स्तरावर गठित छाननी समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार 
मौजे मखमलाबाद , तालुका-जिल्हा नाशिक सर्व्हे नंबर ४६४ ( पै.), ४६५ ( पै.), ९ १ ( पै.) व ९ २ ( पै.) या जागेतून जाणाऱ्या ३०.०० 
मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या आखणीत बदल करण्याबाबत व आरक्षण क्रमांक २१ “ पार्क च्या हद्दीत अनुषंगिक बदलाबाबत 
कलम ३७ (१- कक ) (क) ची सूचना निर्गमित करण्याबाबत शासनास विनंती केलेली आहे ( यापुढे “उक्त प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१- कक ) ( क) अन्वये उक्त विकास योजनेत उक्त 
प्रस्ताव करणे आवश्यक झाले आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


- 


. 


, 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१- कक ) ( क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन खाली जोडलेल्या अनुसूचीत 
नमूद उक्त फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० दिवसांच्या आत सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक , प्रशासकीय इमारत , आयुक्त कार्यालय आवार , नाशिकरोड 
४२२ १०१ या पत्त्यावर लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक यांची उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ (१) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून त्यांनी त्यांचा 
अहवाल शासनास उपरोक्त मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांत सादर करावा. 


अनुसूची 


जागेचे वर्णन 


उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


سه 


३०.०० मीटर रुंद विकास योजना 


मौजे मखमलाबाद , तालुका-जिल्हा नाशिक 
सर्व्हे क्रमांक ४६४ ( पै.), ४६५ ( पै.) , ९ १ ( पै.) 
व ९ २ ( पै .). 


रस्ता व आरक्षण क्रमांक २१ “पार्क ”. 


नकाशात दर्शविल्यानुसार ३०.०० मीटर 
रुंद विकास योजना रस्त्याच्या आखणीत 
बदल करणे व रस्त्यालगत आरक्षण 
क्रमांक २१ “ पार्क ” च्या हद्दीत अनुषंगिक 


बदल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९ ४१ 


उक्त फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत सूचना / भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील. 


१. आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका, नाशिक . 
२. विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक . 
३. सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक. 


14GF 971 HNC www.maharashtra.gov.in at video della B461& T 3TÈ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


g . J. HIR , 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated 11th September 2019 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. TPS - 1116 /CR - 140 / 2016 /UD - 9.- Whereas, the Government has sanctioned the Development 
Plan of Nashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) vide 
Urban Development Department s Notification No. TPS - 1116 / CR - 140 ( A ) /2016 /UD -9 , dated 9th January 
2017 under sub - section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) which has 
come into force with effect from 9th February 2017 and Excluded Part of the said Development 
Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1) of the said Act vide Government in Urban Development 
Depertment s Notification No. TPS- 1116 /CR - 140 (B )/2016 /UD - 9 , dated 31st December 2018 which 
has come into force with effect from 22nd February 2019 ; 

and whereas, the Nashik Municipal Corporation is the appropriate authority for the said 
Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ) ; 

and whereas, in the said Development Plan land bearing Survey Nos . 464 (Pt.), 465 (Pt.), 
91 (Pt.) and 92 (Pt.) of Mouje Makhmalabad (hereinafter referred to as “ the said lands” ) are 
affected by 30.00 metres wide Development Plan Road (hereinafter referred to as “ the said land 
Use " ) ; 

and whereas , Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide its letter, dated 4th 
June 2019 has requested to issue Notice under Section 37 (1 - AA ) (A ) in respect of change of 
alignment of the 30.00 metres wide Development Plan Road falling on under land bearing Survey 
Nos. 464 (Pt.), 465 (Pt.), 91 (Pt. ) and 92 (Pt. ) of Mouje Makhmalabad and accordingly corresponding 
change in the boundary of reservation of “ Park ” adjoining to said road , being part of EP -68 , 
Excluded Part of Development Plan , for which the decision has been taken by the Scrutiny Committee 
at Government level (hereinafter referred to as “ the said Proposal” ) ; 

and whereas, State Government is of the opinion that, in public interest , it is necessary to take 
recourse of Section 37 (1 -AA) ( A ) of the said Act to make modification in the Sanctioned Development 
Plan regarding the said Proposal. 

Now therefore , in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1 -AA) ( A ) of the said Act, 
the Government hereby publishes this Notice for inviting suggestions / objections from the General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


७ 


- 


- 


1 


3 


Public in respect of the said Modification , as specified in the Schedule , within a period of one 
month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette , any 
suggestions / objections in respect of the said Modification should be forwarded to the Joint Director 
of Town Planning , Nashik Division , Nashik having his office at Administration Building, Commissioner 
Office Compound , Nashik Road - 422 101 who has been appointed as the “ Officer” under Section 
162 ( 1) of the said Act, to hear suggestions / objections and submit his Report to the Government 
within 30 days after the expiry of the above mentioned period . 

Schedule 
Description of land Proposal in the said 

Proposed 
Development Plan 

Modification 

2 
Land bearing Survey 

30.00 metres wide 

Modification in the alignment 
Nos. 464 ( Pt .) , 465 ( Pt . ) , 

Development Plan 

of 30.00 metres wide 
91 ( Pt. ) and 92 ( Pt. ) of 

Road and Site No. 

Development Plan Road 
Mouje Makhmalabad , 

21 “ Park ". 

and corresponding change 
taluka - district Nashik . 

in boundary of adjoining 
Site No. 21 , “ Park ” as shown 

on Plan. 
This Notice showing the said Modification shall be kept open for inspection at the following offices on 
allworking days for the period of one month . 

(1) The Commissioner , Nashik Municipal Corporation , Nashik . 
(2 ) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik . 
( 3 ) Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik . 
This Notice shall also be available on the State Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P. P. SONARE, 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ 


१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११७/ १०२ / प्र. क्र . २३१/ २०१७/ नवि- ९.- ज्याअर्थी, नगररचना योजना क्रमांक १ , मालेगाव , शासन , नगर विकास आणि 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
३७) ( याअनुषंगाने “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ८६ ( १) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११६२/ एम, दिनांक १४ सप्टेंबर 
१ ९६२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर १९ ६२ पासून अमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त योजना ” असे संबोधिलेली आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेनुसार अंतिम भूखंड क्रमांक ७६ (यापुढे “ उक्त भूखंड ” असे संबोधलेली) चे क्षेत्र ३०४.५०२ चौरस मीटर 
इतके असून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मालेगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना, शासन , नगर विकास विभाग यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११०५/ ३५०० /प्र. क्र . ११४ (ब)/०६/ नवि -९, दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये मंजूर झाली असून 
ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त सुधारित विकास योजना ” असे संबोधिलेली ) ; 


१ 


, 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन४-१० , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेत उक्त भूखंड रहिवास विभागात दर्शविले असून या भूखंडास पोहोच रस्ता उपलब्ध 
नसल्याने तो उपलब्ध करून देण्याबाबत भूखंड मालकाने महानगरपालिकेकडे वेळोवेळी केलेल्या विनंतीस अनुसरून जागेवरील परिस्थितीचा 
विचार करता उक्त भूखंडास अंतिम भूखंड क्रमांक ७२ या शासकीय मालकीचेमिळकतीतून ९ .०० मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होऊ शकत 
असल्याने उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ अन्वये उक्त योजनेस फेरबदल कार्यवाहीसाठी महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ (२) 
अन्वये प्राधिकृत करण्याची विनंती मालेगाव महानगरपालिकेने दिनांक १४ मार्च २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास केलेली आहे ( यापुढे “ उक्त प्रस्ताव ” 
असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११७/ १०२/प्र. क्र . २३१/ २०१७/ नवि-९, दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१७ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ चे उप- कलम ( २) अन्वये करावयाच्या फेरबदलाचेप्रारूप तयार करून प्रसिद्ध करण्यास 
मालेगाव महानगरपालिकेस प्राधिकृत केले होते ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी दिनांक ५ मार्च २०१९ च्या पत्रान्वये अंतिम भूखंड क्रमांक ७६ यांस अंतिम भूखंड 
क्रमांक ७२ या शासकीय मालकीचेमिळकतीतून ९ .०० मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून देणेबाबत “ ना - हरकत दाखला ” दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ चे उप- कलम ( २) मधील तरतुदीप्रमाणे वैधानिक कार्यवाही पूर्ण 
करून फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त भूखंडाबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर 
उक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे ( महाराष्ट्र १९ ६६ चा ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधिलेले , कलम ९ १ अन्वये उक्त योजनेतील उक्त भूखंडास अंतिम भूखंड क्रमांक ७२ मधून ९.०० मीटर रुंदीचा रस्ता 
उपलब्ध करून देण्यासाठी यथायोग्य फेरबदल (यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिलेला) करण्याचे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १ चे उप - कलम ( ६) ( ख ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन याद्वारे उक्त योजनेमधील उक्त फेरबदल मंजूर करीत आहे 

उक्त योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदींचा समावेश करण्यात येत आहे. 


. 


. 


-- 


नोंद 


अंतिम भूखंड क्रमांक ७६ या भूखंडास पोहोच रस्ता उपलब्ध होणेसाठी अंतिम भूखंड क्रमांक ७२ मधून ९.०० मीटर रुंदीचा रस्ता 
सोबतच्या नकाशानुसार दर्शविण्यात येत आहे व अंतिम भूखंड क्रमांक ७२ मध्ये रस्ता दर्शविल्यामुळे उक्त भूखंडाचे क्षेत्र खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे दुरुस्त करण्यात येत आहे. 

अंतिम फॉर्म बी फॉर्म बी नुसार मंजूर क्षेत्र मोजणीनुसार ९ .०० मीटर फॉर्म बी नुसार अंतिम क्षेत्र 
भूखंड प्रमाणे 

प्रस्तावित रस्त्याखालील क्षेत्र 
क्रमांक मालकी 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७२ 


महाराष्ट्र 


०.५४.५७ हेक्टर 
( ५४५७ चौरस मीटर) 


०.०३.८० हेक्टर 
( ३८० चौरस मीटर ) 


शासन 


०.५०.७७ हेक्टर 
( ५०७७ चौरस मीटर ) 
१ एकर , १० गुंठे , 
२४.०१ स्क्वेअर यार्ड 


३ गुंठे , ९ २.०५ स्क्वेअर यार्ड 


१-१३-११६, १/ ९ 
( १ एकर , १३ गुंठे , 
११६ / १ / ९ स्क्वेअर यार्ड ) 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या नगररचना योजना भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांच्या 
कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीत ठेवण्यात आली आहे. 


प्रस्तुत सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . प्र. सोनारे , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


a 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 
dated , 17th September 2019 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. TPS - 1117 / 102 /CR - 231/2017 /UD -9.- Whereas , the Town Planning Scheme - Malegaon No. 1 
(hereinafter referred to as " the said Scheme") has been sanctioned by the Government, Urban 
Development and Public Health Department under Section 86 ( 1) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") 
vide Notification No. TPS - 1162 /M , dated 14th September 1962 and come into force from dated 1st 
December 1962 ; 


and whereas, as per the said Scheme, Final Plot No. 76 (hereinafter referred to as “ the said 
Plot ”) having area 304.502 sq. mtrs . is included in the " Residential Zone”; 


and whereas , the Second Revised Development Plan of Malegaon City is sanctioned by Urban 
Development Department under Section 31 ( 1) of the said Act vide Notification No. TPS - 1105 / 3500 / 
CR - 114 (B )/06 /UD - 9 , dated 15th September 2006 and come into force from 1st November 2006 
(hereinafter referred to as “ the said Revised Development Plan ") ; 


and whereas, the owner of the said land has requested the Municipal Corporation from time to 
time to make available approach road to the said Plot. After considering the site situation , the 
Corporation has come to the conclusion that it is possible to provide 9.00 metres wide approach 
road through Final Plot No. 72 , owned by Government and therefore vide its letter, dated 14th March 
2017 has requested the Government to vary the said Scheme under Section 91 ( 1) of the said Act 
accordingly and to authorise the Corporation for the same under Section 91 (2 ) of the said Act 
(hereinafter referred to as “ the said Proposal ") ; 


and whereas , under sub -section ( 2 ) of Section 91 of the said Act, the Government of Maharashtra 
vide Notification No. TPS - 1117 / 102/ CR -231/2017 /UD -9 , dated 22nd August 2017 authorised Malegaon 
Municipal Corporation , Malegaon (hereinafter referred to as “ the said Corporation ”) to prepare and 
publish a draft of the variation in respect of the said Proposal ; 


and whereas, Collector, Nashik vide letter, dated 5th March 2019 has given the “ No Objection 
Certificate " to provide 9.00 metres wide approach road to Final Plot No. 76 through Final Plot 


No. 72 ; 


and whereas, the said Corporation has submitted the proposal of variation to the Government 
after following the due procedure laid down in the sub - section ( 2 ) of Section 91 of the said Act for 
final Sanction ; 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to make a variation 
in the said Scheme and to provide 9.00 metres wide approach road through Final Plot No. 72 , owned 
by Government (hereinafter referred to as “ the said Variation ” ) under Section 91 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the 
said Act” ). 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section (6 ) (b ) of Section 91 of 
the said Act , the Government hereby, sanctions the said Variation to the said Scheme. 


In the schedule of variations appended to the Notification sanctioning the said Scheme, the 
following entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


The 9.00 metres wide road passing through Final Plot No. 72 is sanctioned so as to provide 
approach road to Final Plot No 76 , as shown on the Plan and accordingly corresponding change in 
respect of Final Plot No. 72 in Form B of the Town Planning Scheme, Malegaon No. 1 is rectified 


as follows. 


Final 


Name of 


Final Plot 


Area under 9.00 metres 


Final Plot Area in 


Plot 


Owner 


Area in 


road as per 


Form B as 


No. 


Form B 


Measurement Plan 


rectified 


1 


2 


4 


w 


5 


72 


Government 


0.54.57 hectare 


0.03.80 hectare 


0.50.77 hectare 


of 


(5457 Sq . metres ) 


( 380 Sq. metres ) 
3 Gunthas , 92.05 


(5077 Sq. metres ) 
1 Acre , 10 Gunthas , 


Maharashtra 


1-13-116 1/9 


Sq . Yards . 


24.01 Sq . Yards. 


( 1 Acre , 13 Gunthas , 
116 1/9 Sq. Yards ) . 


A copy of the part Plan of the aforesaid sanctioned variation shall be available for public inspection 
in the office of the Commissioner, Malegaon Municipal Corporation , Malegaon during office hours on 
all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 


Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


११ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 
सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 


सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


अधिसूचना 


१ 


" 


क्रमांक नावि / प्र.छा.स. /प्रा.यो . अहमदनगर /कलम २० (४)/मौजे सुरेगाव , तालुका कोपरगाव / गट नंबर १३६/१ (पै.) / १२९९ / २०१९. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी 
मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सुरेगाव, 
तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १३६/१ ( पै.) (मोजणी नकाशानुसार हिस्सा क्रमांक १ व ४ ) क्षेत्र २.५० हेक्टर 
( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन असे संबोधले आहे ) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहे 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . 
४ ९/ १५/ नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, पुढील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी “ रहिवास विभाग ” असा 
बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित 
करणे आवश्यक होते ( यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. 
( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 


-- 


, 


( ३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 


- 


( ४ ) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील. 
(५ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात. 


( ६ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी. 


( ७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


( ८ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाही, याबाबत वन विभागाकडून ना -हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 


( ९) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


( ११) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणेबंधनकारक राहील ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट- कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . ४९/१५/ 
नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २) , २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत 


मे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम ( ३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स./ प्रा.यो. अहमदनगर / कलम २० (३)/मौजे सुरेगाव , तालुका कोपरगाव / गट नंबर १३६/१ ( पै.) / ७६५, दिनांक १५ 
२०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल 
सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य 
रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० ( ४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा 
भरणा केला आहे ; 


- 


आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट -कलम ( ४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे. 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 


अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे सुरेगाव, तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १३६/१ ( पै.), 
(मोजणी नकाशानुसार हिस्सा क्रमांक १ व ४) मधील एकूण क्षेत्र २.५० हेक्टर जमिनीचा वापर भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन 
राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी “ रहिवास विभाग ” असा बदलण्यात येत आहे. 


अटी : 


( १) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील. 


( २) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


१३ 


( ३) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 


( ४ ) Rainwater Harvesting, Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात. 


( ५ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी. 


( ६ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील. 


( ७) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ना -हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 


( ८ ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणेबंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर 

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ९) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


( १०) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे, तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 


वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील. 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


( १ ) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


( २) सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर . 


प्रस्तुत अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य- सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , 


१६ 


सप्टेंबर 


२०१९ . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. NKDN /P.S.C./R.P . Ahmednagar/Section 20 (4 ) /Mouje Suregaon , taluka Kopargaon / Gat No. 
136/1 (Pt.)/1299 /2019.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar 
district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) under the provisions 
ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and has 
came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 2.50 Hectares bearing Gat No. 136/1 (Pt.) ( Hissa No. 1 and 4 as per Measurement 
Plan ) of Mouje Suregaon , taluka Kopargaon , district Ahmednagar (hereinafter referred to as “ the said 
Land " ) is included in “ Agriculture Zone” ; 


and whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas ofSanctioned Regional Plans and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 


and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone" and proposed to be included in 
" Residential Zone ” , in accordance with the provisions of sub -section (2 ) of Section 20 of the said Act, 
subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the proposed modification ” ). 


( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 


( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 


( 3 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 


( 4 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 
said land and after development of the said land at his own cost. 


( 5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land. 


(6 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 
time of final sanction to development. 


(7 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
(8 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


१५ 


( 9 ) It shallbe binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below . 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 


(a ) After sanction of final layout 


(b ) After approximate 40 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 
Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 
Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( c ) After approximate 60 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


(d ) After approximate 80 per cent 

development of basic infrastructure . 
( e ) After approximate 100 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ; 


(11 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 

the said land and to follow their conditions ; 
and whereas, as per the provision of sub -section (1 ) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS- 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 (2 ), 20 ( 3) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning ,Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C./R.P . Ahmednagar/Section 
20 ( 3 )/Mouje Suregaon , taluka Kopargaon / Gat No. 136/1 (Pt.)/765, dated 15th May 2019 has published , 
the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar 
Branch , Ahmednagar was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated 
period ; 

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member - Secretary also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 23rd August 2019 accorded approval to this proposal 
and directed Member- Secretary to issue the FinalNotification according to sub -section (4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant. Accordingly the Applicant has deposited the premium 
amount. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 20 of the said Act, 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 14th July 2005 as follows. 


In the said Regional Plan , the following New Entry shall be added after the Last Entry of the Schedule 
of Modifications. 


ENTRY 


In the Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 
2.50 Hectares bearing Gat No. 136/1 (Pt.) (Hissa No. 1 and 4 as per measurement Plan ),Mouje Suregaon , 
taluka Kopargaon (hereinafter referred to as “ the said land” ) is changed from " Agriculture Zone" to 
" Residential Zone" as shown on the Plan , subject to the following conditions . 


9 € 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


Conditions : 
( 1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 
( 2 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
( 3 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide Water 

Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost. 
(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 
(5 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 

time of final sanction to development. 
(6 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
(7 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate ” from the Forest Department prior to 

development of the said land . 
( 8 ) It shallbe binding to sale layout plots , flats of the said land as per table given below . 

Table 
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( 9 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall notbe 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land. 
( 10 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 

the said land and to follow their conditions . 
In case of Non - Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural Permission shall liable to be 
cancelled . 

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices – 

( 1 ) The Collector, Ahmednagar. 
(2 ) The Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar. 


This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 16th September 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


१७ 


नगर विकास विभाग 


सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 


सूचना 


, 


क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. नाशिक / कलम २० ( ३)/ मौजे दसवेल , तालुका बागलाण / गट नंबर १५८ (पै.) व इतर / १२६८ / २०१ ९. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ 
रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे 
दसवेल, तालुका बागलाण, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर १५८ ( पै.), १.६० हेक्टर व १४३- अ/ २ पै., ०.५ हेक्टर असे एकूण २.१० 
हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र. क्र . 
४९/ १५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 


६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समितीचे” मत झाले आहे. 


( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 


( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 


( ३ ) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना १० टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 


( ४) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील. 


( ५ ) Rainwater Harvesting, Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 


जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात. 


( ६) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी. 


( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील. 


(८ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ना- हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


( ९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड | सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


( ११) प्रस्तावाखालील क्षेत्रालगतच्या जमिनींसाठी पोहोच रस्ता उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील . 
( १२) अर्जदार यांनी दिनांक २४ मे २०१८ रोजीच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार गट नंबर १४३ (पै. ) जागेमध्ये असलेल्या विहिरीमधून 

स्वतंत्र जलवाहिनी प्रस्तावित करून, पाणी उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही प्रथमत : करण्याची जबाबदारी अर्जदार यांची राहील . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट - कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/प्र. क्र . ४ ९ / १५/ 
नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३ ) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत ; 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत. 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , एन. 
डी . सी . सी . बँकेच्याशेजारी , द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी 
देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा. 
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक, ७ सप्टेंबर २०१ ९. 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


/ 


, 


. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. NKDN /P.S.C./R.P. Nashik / Section 20 (3 )/Mouje Dasvel , taluka Baglan / Gat No. 158 (Pt.) and 
Others / 1268/ 2019.- Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik 
district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


98 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) and has 
came into force with effect from 16th September 2013 and whereas , in the said Regional Plan , the land , 
admeasuring about 2.10 hectares bearing Gat Nos . 158 (Pt.), 1.60 hectares and 143- A / 2 (Pt.) 0.50 hectares 
ofMouje Dasvel, taluka Baglan , district Nashik (hereinafter referred to as " the said land " ) are included in 
" Agriculture Zone" , 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution ” ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ; 


and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said lands shall be deleted from " Agriculture Zone " and proposed to be included 
in “ ResidentialZone" , and accordingly , it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as 

“ the said modification ” ) in accordance with the provisions of sub -section ( 2) of Section 20 of the 
said Act, subject to the following conditions. 


( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 


dated 4th January 2016 . 


(2 ) It shall be binding to develop the said lands as per the guidelinesmentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 


( 3) While developing the said lands it shall be binding to provide 10 per cent “ Amenity Space" . 


(4 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 
said lands and after development of the said lands at his own cost. 


( 5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said lands . 


(6 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

lands and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 


time of final sanction to development. 


(7 ) This permission does not confirm ownership of the said lands . The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 


(8 ) 


It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 


development of the said land . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


( 9 ) 


It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall notbe 

issued unless all basic amenities are fully developed in the said lands ; 
( 11) It shall be necessary to provide access road to adjecent lands . 
( 12 ) It shall be resposibility of the applicant to provide seperate water pipe line from the well existing 

in Gat No. 143 ( Pt.) on priority as permentioned in the letter, dated 24th May 2018 submitted by 
them . 


and whereas , as per the provision of sub -section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 (2 ), 20 ( 3) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning. 

Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 ( 3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


The Suggestions / Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik 
Branch , 2nd Floor, Zilla KrushiAudyogik Sahakari Sangh Ltd., Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk, 
Nashik . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning, 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the “ Officer ” to hear the Suggestions / Objections received within 
the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer" shall submit the report thereon to 
the Member- Secretary . 

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 7th September 2019 . 


२१ 


१ 


- 


१ 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
जिल्हा जळगाव 

अधिसूचना 
क्रमांक जमीन-१ / कावि-७२३ / ३३ / १६ / २०१९.- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ 
अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याचे कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याअर्थी, आता त्यांचा वापर करून मी , डॉ . अविनाश ढाकणे , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी 

सूचना 

देण्यात 
येत आहे की , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी , जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . 

सबब, उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या 
कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे दाखल करावी. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३/म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ 
( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट- कलम (१) चे खंड (पाच) आणि ( सहा) व पोट - कलम (१) चे परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . अविनाश ढाकणे , जिल्हाधिकारी, 
जळगाव याद्वारे दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या धरणगाव तालुक्यातील धरणगाव शहरालगत असलेल्या त्रिशंकू अवस्थेतील 
वाढीव डॉ. हेडगेवारनगर वस्तीचे महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. या गावाच्या हद्दीत खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील . 

अनुसूची 

जिल्हा जळगाव, तालुका धरणगाव, गाव हेडगेवारनगर 
भूमापन क्रमांक : ४७०, ४७१ , ४७२, ४७५ , ४७६ , ४७९ / १ - ब , ४७ ९/ २- अ , ४७९/ २- ब , ४८० , ४८१/१ , ४८१/२, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, 
४८७, ४८८ , ४८ ९ , ४ ९ ० , ४ ९ १ , ४ ९ २, ४ ९ ३, ४ ९ ४ , ४ ९ ५, ४९ ६, ४ ९ ७, ४ ९ ८ , ४ ९९ , ५०० , ५०१/१ , ५०२/१ , ५०२ , ५०३, ५०४ , ५०६, ५०७ , 
५०८ / १ - अ , ५०८ / १ - ब , ५०८/ २ - अ , ५०८/ २ - ब, ५०९ , ५१० / १ - अ , ५१०/ १ - ब , ५१०/२, ५११/१, ५११/२, ५१२/ १ - अ , ५१२/ १- अ / २ , ५१२/ १ - ब , 
५१२/ १ - ब / १ , ५१२/ १ - ब / १- अ , ५१२/ १ - ब/ १ - ब , ५१२/ १- ब/ २, ५१२/२, ५१३ , ५१४ , ५१६, ५१७, ५१८/१ , ५१८/२, ५२० , ५२१/१ , ५२१/ २- अ, 
५२१/ २- ब , ५२२ , ५२३, ५२४ , ६०३/१ , ६०३/२, ६२३/१ , ६२३/२, ६२४ , ६३२ , ६३३ , ६३४ , ६३५/२, ६३६/ १ - अ , ६३६/ १- ब , ६३६/२, ६३७/१ , 
६३८ , ६३७/२, ६३ ९ , ६४० , ६४१, ६४२, ६४३, ६४४/१ , ६४४/२, ६४५/२, ६४६, ६४७, ६४८ , ६४ ९ , ६५० , ६५१ / १ - अ , ६५१ / १ - ब , ६५१/२, ६५२ , 
६५३/ १ - अ/ १ - अ , ६५३/ १ - अ/ २, ६५३/ १ - ब, ६५३/ १ - अ/ १ - ब , ६५३/ १ - अ/ २ , ६५३/२ , ६५४/१, ६५४/२, ६५४/३ , ६५४/४, ६५५/१ , ६५५/२, ६५५/३, 
६५६ , ६५७, ६५८ , ६५९ , ६६०/१, ६६०/२, ६६१, ६६२, ६६३ , ६६४ , ६६५/१ , ६६५/२, ६६६, ६६७, ६६८ , ६६ ९, ६७० , ६७१, ६७२/१ , ६७२/२, 
६७३, ६७४ , ६७५ , ६७६/१ , ६७६/२, ६७६/३, ६७६/४ , ६७७, ६७८/१ , ६७८/२ , ६७८/३, ६७८/४ , ६७९ , ६८०, ६८१ , ६८२/१ , ६८२/२ , ६८२/३, 
६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८ , ६८ ९ , ६९ ० , ७०१ , ७०२/१, ७०२/२, ७०३, ७०४, ७०६, ७०७/२, ७० ९, ७११, ७१४, ७१६/ २- अ , ७१६/ २- ब , 
७१७, ७१८ , ७१ ९ , ७२० , ७२१ , ७२४ , ७३२ , ७३३, ७३७/ १ - अ , ७३७/ १ - ब , ७३७/२, ७३८/१ , ७३८/२, ७३ ९ , ७४० , ७४१, ७४२, ७४३ , ७४४, ७४५/१ , 
७४५/२, ७४६ , ७४७, ७४८ / १ - अ, ७४८/ १- ब , ७४८/ २- अ , ७४८/ २- ब , ७४ ९, ७५० , ७५१, ७५२, ७५३ , ७५४, ७५५, ७५६/१ , ७५६/२, ७५६/३, ७५७, 
७५८ , ७५९ , ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६ , ७६७/१, ७६७/ २- अ , ७६७/ २ - ब/ १ - अ , ७६७/ २- ब/ १ - ब, ७६७/ २- ब/ २, ७६८/१ , ७६८/ २- अ , 
७६८ / २ ब , ७६ ९ / १ , ७६ ९/ २ , ७७० , ७७१ , ७७२/१ , ७७२/२, ७७३/१ , ७७३/२, ७७४/१ , ७७४/२, ७७५, ७७६/१ , ७७६/२, ७७७, ७७८/१ , ७७८/२ , 
७७९ , ७८०/१ , ७८०/२, ७८०/३, ७८१/१ , ७८१/२, ७८२/१, ७८२/२ , ७८२/३, ७८३, ७८४/१, ७८४/२, ७८५, ७८६/१ , ७८६/ २- अ , ७८६/ २- ब , 
७८७, ७८८/१, ७८८/२, ७८ ९, ७९ ० , ७९ १/ १ , ७९ १/ २, ७९ २ , ७९ ३, ७९ ४ , ७९ ५, ७९ ६ , ७९ ७ / १, ७९ ७/ २- अ , ७९ ८ , ७ ९९/ १ , ७९९ / २ , ७९९/ ३, 
८०० , ८०१/१, ८०१/२ , ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६/१ , ८०६/ २- अ , ८०६/ २ - ब , ८०७/१, ८०७/२ , ८०८/१ , ८०८/२, ८०८/३, ८० ९ , ८१०, 
८११/१ , ८११/२, ८१२/१ , ८१२/२, ८१२/३, ८१३/ १ - अ , ८१३/ १ - ब , ८१४ , ८१५/१ , ८१५/ २- अ / १ , ८१५/ २- अ/ २ , ८१५/ २ - ब , ८१६/१ , ८१६/२ , 
८१६/३, ८१७/१, ८१७/२, ८१८/१ , ८१८/२, ८१ ९/ १ , ८१९/ २, ८१ ९/ ३ , ८१९/ ४ , ८२० , ८२१ , ८२२/१ , ८२२/२, ८२३ , ८२४ , ८२५, ८२६, ८२७, 
८२८ , ८२९ , ८३०/१, ८३०/२, ८३१, ८३२, ८३३ , ८३४/ १ - अ , ८३४/ १ - ब , ८३४/२, ८३५/१, ८३५/ २ - अ , ८३५/ २- ब , ८३६ , ८३७/१, ८३७/२ , 
८३८/१, ८३८/२, ८३ ९ , ८४० , ८४१, ८४२, ८४३, ८४४ , ८४५/१, ८४५/२ , ८४५/३, ८४५/४, ८४६/१, ८४६/२, ८४७/१, ८४७/२, ८४७/३ , 
८४७/४, ८४८ , ८४९ / १, ८४९ / २, ८५०, ८५१ , ८५२, ८५३, ८५४, ८५५ , ८५६/१ , ८५६/२, ९ ७८ , ८७९ , १०२८ / १ - अ/ १ , १०२८ / १ - अ / २ , 
१०२८ / १ - ब , १०२८/२, ७११ , ७६ ९/ १ , ७६ ९/ २ , ७७० , ७ ९ ० , ७९ २ , ८०० . 
उरलेले स्थानिक क्षेत्र जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव हे गाव होईल . 

डॉ . अविनाश ढाकणे , 
जळगाव , २० सप्टेंबर २०१९ . 

जिल्हाधिकारी , 


- 


, 


- 


- 


. 


- 


. 


. 


. 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


, 


- 


" 


, 


जळगाव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये 


आदेश 


( घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


, 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 


असते . 


आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल -१ / ४०५२ / २०१९. - ज्याअर्थी, नाशिक ( ग्रामीण) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा 
व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय 
घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध 
कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण 

चालू हिंदू 
मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता 
असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचेनिषेधार्थ 
शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे , रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील 
असून मनमाड , बागलाण , येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे 
संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ 

चे 
ते दिनांक २१ सप्टेंबर 

२०१९ 

चे 

२४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
१९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४/ ३७ ( १ ) ( ३ ) / 
७१८ ९ / २०१ ९, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित पोलीस 
विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश 
असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , मोर्चा, 
सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


००.०० 


सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित पोलीस 
विभागाची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार 
नाहीत . 


चे 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक ७ सप्टेंबर 

२०१ ९ 

००.०० वाजेपासून ते 
दिनांक सप्टेंबर २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
(पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अमलात राहील . 


२१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी माझ्या सहीनिशी 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामदास खेडकर , 


( क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


-- 


नाशिक. 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थविनापरवानगी 


नाशिक, 


६ 


सप्टेंबर २०१ ९ . 


बरोबर नेणे 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


२३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


२ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/८४/ सन २०१ ९.- श्रीमती पी . व्ही . राऊत , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांची दिनांक १० जून 
२०१९ ते दिनांक १४ जून २०१९ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १० जून 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १५ जून २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


मे 


मे 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८१/ सन २०१९.- श्रीमती के. एस . बाकरे, 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक 

३१ २०१९ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक 
३१ २०१ ९ व दिनांक १ जून २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस. बाकरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-८ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . राऊत यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता. 


श्रीमती पी. व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. ए. पाचारणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
नेवासा या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती के . एस . बाकरे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


- 


अहमदनगर , १० जून २०१९ . 


असत्या . 


कमलाकर अ. कोठेकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


आदेश 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ४ जून २०१ ९ . 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११० / सन २०१ ९.- श्री . पी . एन . देशपांडे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २१ मे 
२०१९ ते दिनांक २३ मे २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन. देशपांडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


६ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ४४/ सन २०१९.- श्रीमती एम . के . कोठुळे , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचा दिनांक 
१० जून २०१९ ते दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ रोजीपर्यंतचा प्रसूती रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
१० जून २०१९ रोजीपासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९ रोजीपर्यंत 
श्रीमती एन . एन . जोशी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


, 


श्री . पी . एन. देशपांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . शेख आर. ए ., २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


अहमदनगर , १० जून २०१९ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९ ४१ 


तर 


ते 


श्री. पी . एन . देशपांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस . वानखडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २७ मे २०१९ . 


आदेश 


श्रीमती ए. एस . वानखडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती जे . पी . सरपाते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


- 


मे 


मे 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १५९ / सन २०१ ९.- श्री . एस. एस . शिंदे, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 

२० 
२०१ ९ ते दिनांक २६ मे २०१९ रोजीची उन्हाळी सुट्टी याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे . त्याऐवजी त्यांची दिनांक २० मे २०१ ९ ते दिनांक 
२८ २०१९ रोजीची एकूण नऊ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस . शिंदे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्रीमती ए. एस . वानखडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , ७ जून २०१ ९ . 


आदेश 


मे 


मे 


२०१९ रोजीपर्यंत 


श्री . एस . एस . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक 

२० २०१ ९ 

ते दिनांक २६ 
श्री . ए. पी . मोहिते, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांचेकडे 
व दिनांक २७ मे २०१ ९ ते दिनांक २८ मे २०१९ रोजीपर्यंत 
श्री . आर. बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १८३/ सन २०१ ९.- श्रीमती बी . एस . गारे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१० जून २०१९ ते दिनांक १५ जून २०१ ९ रोजीची एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ७ जून २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ जून 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


, 


श्री . एस . एस . शिंदे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी . एस . गारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २९ 


मे 


२०१ ९ . 


, 


, 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१६१/ सन २०१ ९.- श्रीमती ए. एस. वानखडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक १० जून 
२०१९ ते दिनांक १२ जून २०१९ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ७ जून 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जून २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती बी . एस. गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक ७ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० जून 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती जे. एम . परदेशी, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक 
१० जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १७ जून २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस. डी . पाटील , १३ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


२५ 


कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती बी . एस . गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती ए. बी. निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ७ जून २०१९ . 


आदेश 


श्रीमती ए. बी . निवारे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा 
या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , तर 
त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८८ / सन २०१ ९.- श्री . डी . पी . कासट , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक ३० मे 
२०१९ ते दिनांक १ जून २०१९ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . पी . कासट यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २ ९ मे २०१९ . 


आदेश 


. 


श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . डी. पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९ २/ सन २०१९.- श्री . हाश्मी एच. ए . एच. 
आय ., दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक ४ 
जून २०१९ ते दिनांक ७ जून २०१९ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
३ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० जून २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर , २ ९ मे २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . हाश्मी एच. ए . एच . आय . यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


३० 


मे 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १ ९ ०/ सन २०१९.- श्रीमती ए. बी. निवारे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
२०१ ९ ते दिनांक ३ जून २०१ ९ रोजीची एकूण पाच दिवसांची 
वैद्यकीय रजा व तसेच दिनांक २९ मे २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ४ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . हाश्मी एच . ए. एच . आय ., दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ३ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
७ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . पी . व्ही. सपकाळ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांचेकडे व दिनांक 
७ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० जून 
२०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . डी . जे . पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . बी . निवारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . हाश्मी एच . ए. एच. आय. , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


१ 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ४ जून २०१९ . 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८१/ सन २०१९.- श्री . बी . यु . चौधरी, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १८ जून २०१ ९ 
रोजीची १ दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे 
रद्द करण्यात येत आहे . त्याऐवजी त्यांची दिनांक १८ जून २०१९ 
ते दिनांक २१ जून २०१९ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १७ जून २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी. यु. चौधरी यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचले .-- ( १) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन) 

अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम १५ - अ ( १). 


( २) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 

शासन आदेश क्रमांक कृउबास-०३१८ / प्र.क्र .११७/ 
११ - स , दिनांक २८ मार्च २०१८ . 


श्री . बी . यु. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
एस . डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 

शासन आदेश क्रमांक कृउबास-१२१८/ प्र.क्र .२३०/ 
२१ - स , दिनांक १२ एप्रिल २०१९ . 


. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम, 

१ ९ ६३ चे कलम १५- अ ( १) अन्वये. 


श्री . बी . यु. चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


आदेश 


अहमदनगर , १८ जून २०१९ . 


क्रमांक वि -२ / कृउबास / प्रशासक /नियुक्ती/ आदेश/ १५४५/ २०१९. 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१ ९ ६३ चे कलम १५ - अ ( १ ) अन्वये मी , शिवपुरी यादव पुरी, जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार या बाजार 
समितीचे कामकाज पाहण्यासाठी श्री . पी . बी . पाडवी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नवापूर यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


आदेश 


. 


सदर बाजार समितीचा प्रशासक यांनी पदभार तत्काळ घेऊन तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २७/ सन २०१ ९.- श्रीमती जे. एम. परदेशी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१९ जून २०१ ९ ते दिनांक २१ जून २०१९ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. एम . परदेशी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेश आज दिनांक ६ जून २०१९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


शिवपुरी यादव पुरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ६ जून २०१९ . 


श्रीमती जे. एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती बी . एस . गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


२७ 


आदेश 


श्रीमती जे . एम . परदेशी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


क्रमांक बी -१/ २३४५/ सन २०१ ९.- श्री . ए. एच. सैय्यद , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ४ जून 
२०१ ९ ते दिनांक ६ जून २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ जून 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ जून २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


अहमदनगर , १ ९ जून २०१९ . 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एच . सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २३४४ / सन २०१ ९.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री यांना दिनांक ४ जून २०१ ९ ते दिनांक ७ जून २०१९ पावेतो 
अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक ३ जून २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १० जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . ए. एच. सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
श्री . ए . डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे, तसेच दिनांक ४ जून २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर. उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. एच . सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 

राजू 

अशोक 
शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे . 


धुळे , ४ जून २०१९ . 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


क्रमांक बी -१/ २३४६/ सन २०१ ९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
६ जून २०१९ व दिनांक ७ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण २ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ४ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेची परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 


धुळे , ४ जून २०१९ . 


, 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन४-१० , शके १९ ४१ 


इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


धुळे , ११ जून २०१ ९ . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत दत्तात्रय 
क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -१/ २४२९ / सन २०१९.- श्री . राजू अशोक शिवरात्री , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री यांना दिनांक १३ जून २०१९ ते दिनांक १५ जून २०१ ९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक १२ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १७ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


धुळे , ४ जून २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजू अशोक शिवरात्री यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -१/ २४२८/ सन २०१९.- श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर यांना दिनांक १८ जून २०१९ ते दिनांक २१ जून २०१९ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ जून २०१९ 
( चौथा शनिवार ) व दिनांक २३ जून २०१ ९ ( रविवार) रोजीच्या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१७ जून २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ जून 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . 

राजू अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे . 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजू अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


धुळे , ११ जून २०१९ . 


आदेश 


श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. बी . जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अरविंद साहेबराव 
पंडागळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 


क्रमांक बी -१/ २४६२/ सन २०१९.- श्री . हारून अबुसाहेब मुल्ला , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांना दिनांक १३ जून २०१९ ते दिनांक 
१५ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१६ जून २०१९ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ जून २०१९ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारून अबुसाहेब मुल्ला यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


२ ९ 


वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


धुळे , १२ जून २०१९ . 


. 


श्री . हारून अबुसाहेब मुल्ला, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे 
दिनांक १२ जून २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१७ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . 
राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


आदेश 


आर . 


३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारून अबुसाहेब 
मुल्ला, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक बी -१/ २४ ९ ० / सन २०१ ९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१४ जून २०१९ व दिनांक १५ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ जून २०१९ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ जून 
२०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


, 


धुळे , १२ जून २०१ ९. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


क्रमांक बी -१ / २४७७/ सन २०१ ९.- श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांना दिनांक ३ जून २०१ ९ 
ते दिनांक ७ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ८ जून २०१९ व ९ जून २०१९ ( दुसरा शनिवार व 
रविवार ) या सुट्ट्यांसह दिनांक १० जून २०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


. 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
तसेच त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला डॉ . सृष्टी निळकंठ, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे , श्री . ए. डी . 
क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
व श्री . ए. एच . सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचा अतिरिक्त कार्यभार निम्नस्वाक्षांकित सांभाळणार 
आहेत . 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर यांना 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


, 


श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . आर. राजपूत , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


, 


धुळे , १३ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख जहिर अब्बास 
अबुबकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे वर नमूद 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २५७८ / सन २०१९.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री यांना दिनांक १७ जून २०१९ ते दिनांक १९ जून २०१९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक १६ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २० जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


१९ ८१ चा नियम 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 

३ ९ 

खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत दत्तात्रय 
क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


- 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे. 


राजू अशोक 


धुळे, १७ जून २०१९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


क्रमांक बी -१/ २५९ ७/ सन २०१९.- श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१ ९ जून २०१९ ते दिनांक २१ जून २०१ ९ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ जून २०१९ ( चौथा शनिवार ) 
व दिनांक २३ जून २०१ ९ ( रविवार) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ जून २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ जून २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


धुळे , १७ जून २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / २५७९/ सन २०१९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१२ जून २०१९ ते दिनांक १५ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ जून २०१९ (रविवार ) रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून दिनांक ११ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १७ जून २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 


येत आहे . 


श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन४-१० , शके १९ ४१ 


३१ 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


धुळे, ७ जून २०१९ . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


९ 


धुळे , १८ जून २०१९ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २३ ९ २ / सन २०१९.- श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर यांना दिनांक १० जून २०१९ ते दिनांक १२ जून २०१९ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ जून २०१९ 
( दुसरा शनिवार ) व दिनांक ९ जून २०१९ ( रविवार ) रोजीच्या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
७ जून २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ जून 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -१ / २३ ९३ / सन २०१९.- श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१० जून २०१९ ते दिनांक १३ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ जून २०१९ ( दुसरा शनिवार ) व 
दिनांक ९ जून २०१९ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ८ जून २०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ८ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
श्री . एस . आर. उगले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचेकडे, तसेच दिनांक १० जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १४ जून २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

शैलेश रंगनाथ उगले, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. बी . जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अरविंद साहेबराव 
पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


धुळे , ७ जून २०१ ९. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3875 / 2019.- The Principal District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is 
pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Period 


3 


1 
1 


Name and Designation 

2 
Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Ex-post- facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2 ) days on 18th June 2019 and 19th June 
2019 . 


2 


Shri . D. D. Karve , 
Judicial Magistrate , First Class 
(M. V.) , Nashik Road . 


Earned Leave for Four (4 ) days from 24th June 
2019 to 27th June 2019 prefixing holidays falling 
on 22nd June 2019 and 23rd June 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
21st June 2019 after office hours to 28th June 
2019 before office hours . 
Ex-post- facto sanction to the Earned Leave for 
three (3 ) days from 5th June 2019 to 7th June 
2019 suffixing holidays falling on 8th June 2019 
and 9th June 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 4th June 2019 after 
office hours to 10th June 2019 before office hours . 


3 


Shri . N. N. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class, 
Manmad -City 


4 


Smt. P. N. Gosavi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad. 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 24th June 
2019 to 27th June 2019 prefixing holidays falling 
on 22nd June 2019 and 23rd June 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
21st June 2019 after office hours to 28th June 
2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 1 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 
Smt. P. S. Apte , 

Smt. G. K. R. Tandon , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 9th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
and JudicialMagistrate , First Class , Magistrate , First Class , Nashik . 

Nashik 
2 Shri. D. D. Karve , 

Shri. R. U. Shaikh , 
Judicial Magistrate , First Class Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
(M. V.), Nashik Road . 

First Class , Nashik . 


3 


1 

1 


3 


Shri. N. N. Dhend , 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad - City. 


Shri. G.A. Ghule , 
Judicial Magistrate , First Class (Railways ), 
Manmad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


३३ 


( II ) – contd . 


1 


2 


3 


4 


Smt. P. N. Gosavi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad. 


Smt. M. S. Kochar, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Niphad. 


S. C. KHATI, 
District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 20th June 2019 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


w 


1 
1 


No. EST/ 3831/ 2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names . 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 
Shri. J. W.Gaikwad , 

Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
5th JointCivil Judge , Senior Division 

for two (2 ) days from 6th June 2019 and 7th June 
and Additional Chief Judicial 

2019 , prefixing holidays falling on 5th June 2019 

and suffixing holidays falling on 8th June 2019 
Magistrate , Nashik . 

and 9th June 2019 . 
2 Smt. A. M. Shah , 

Ex- post- facto sanction to the Commuted Leave 
11th Joint Civil Judge , Senior 

for two (2 ) days on 14th June 2019 and 15th June 
Division and AdditionalChief Judicial 

2019 suffixing Sunday falling on 16th June 2019. 
Magistrate , Nashik . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 
Shri . J. W.Gaikwad , 

Shri . V. A. Sathe , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division 6th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
and Additional Chief Judicial Chief JudicialMagistrate , Nashik . 

Magistrate , Nashik . 
2 Smt. A. M. Shah , 

Shri. T. N. Quadri, 
11th Joint Civil Judge, Senior 12th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Division and Additional Chief Judicial Chief JudicialMagistrate , Nashik . 
Magistrate, Nashik . 

RAVINDRA M. JOSHI, 

Principal District and Sessions Judge , 
Nashik , 18th June 2019 . 

Nashik 


3 


1 

1 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १० , शके १९४१ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना कृषी, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सीएसएल -१०८१/ ५ ९९९ ४/ सीआर -१४१५ / सी , दिनांक 

२१ मार्च १ ९ ८६ . 
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना कृषी, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सीएसएल -१४ ९३/११६२/ सीआर-४७/ १५ - सी , दिनांक 

७ ऑगस्ट १ ९९ ३. 
( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, मंत्रालय , मुंबई, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६. 
( ४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , अहमदनगर यांचेकडील जावक क्रमांक 
वसुली-३५ , दिनांक ३० एप्रिल २०१९ चा प्रस्ताव व मा . संचालक मंडळ सभा , दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ चा ठराव क्रमांक १२ (१) ची नक्कल. 

अधिसूचना 
क्रमांक वि -३ / क . १५६/ वसुली अधिकार /मंजुरी / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर या अधिसूचनेअन्वये मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि नियम , २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम (३), (५),(६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३), ( १५),(१७), ( १८ ) व 
( २०) ब नुसार तसेच कलम ९ ८/१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

कामकाज वेळ 


१ 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


w 


( ७ 


अकोले तालुका 
जामखेड तालुका 
कोपरगाव तालुका 
नगर तालुका 
नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
पाथर्डी तालुका 
राहुरी तालुका 
राहाता तालुका 
संगमनेर तालुका 
शेवगाव तालुका 
श्रीगोंदा तालुका 
श्रीरामपूर तालुका 
अकोले तालुका 


८ 


पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 


९ 


१० 


श्री . जयसिंग आण्णासाहेब देशमुख 
श्री . महेश महालिंग नवगिरे 
श्री . सुभाष शंकर म्हस्के 
श्री . संजय सोपानराव भुतकर 
श्री . रमेश जगन्नाथ विधाते 
श्री . बबन मधुकर शेलार 
श्री . विष्णू दशरथ जाधव 
श्री . गोरक्षनाथ ठकाजी मंडलिक 
श्री . जनार्धन पांडुरंग गडाख 
श्री . अशोक पाटीलबा थोरात 
श्री . कल्याण केशवराव आढाव 
श्री . सुनिल किसन साळवे 
श्री . प्रदीप बाबुराव पटारे 
श्री . सुभाष काशिनाथ कोटकर 
श्री . दत्तात्रय भागवतराव सरोदे 
श्री . युवराज विनायक तनपुरे 
श्री . कैलास आनंदा गवळी 
श्री . साईनाथ भाऊसाहेब दरेकर 
श्री . बाळासाहेब लक्ष्मण वाकचौरे 
श्री . शंकर सिताराम कांडेकर 
श्री . सुभाष उत्तम वांढेकर 
श्री . मच्छिद्र दत्तात्रय तनपुरे 
श्री . उत्तम कारभारी गुळवे 


११ 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 


१२ 


१३ 


१४ 


अर्ध वेळ 


१५ 


अर्ध वेळ 


जामखेड 

तालुका 
कर्जत 

तालुका 


१६ 


अर्ध वेळ 


१७ 


अर्ध वेळ 


१८ 


अर्ध वेळ 


१ ९ 


अर्ध वेळ 


२० 


कोपरगाव तालुका 
नगर तालुका 
नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
पाथर्डीतालुका 
राहुरी तालुका 
राहाता तालुका 


अर्ध वेळ 
अर्ध वेळ 


२१ 


२२ 


अर्ध वेळ 


२३ 


अर्ध वेळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


३५ 


परिशिष्ट - चालू 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


कामकाज वेळ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


संगमनेर तालुका 


२५ 


श्रीगोंदा तालुका 
श्रीरामपूर तालुका 
अकोले तालुका 
कर्जत तालुका 
कोपरगाव तालुका 
नगर तालुका 
नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
राहुरी तालुका 
राहाता तालुका 
संगमनेर तालुका 
शेवगाव तालुका 
श्रीगोंदा तालुका 
श्रीरामपूर तालुका 
पाथर्डी तालुका 
कर्जत तालुका 
जामखेड तालुका 


४० 


४१ 


२४ श्री . श्रीकांत कैलास गिरी तालुका विकास अधिकारी 

अर्ध वेळ 
श्री . भाऊसाहेब नारायण चेके 

तालुका विकास अधिकारी 

शेवगाव तालुका 

अर्ध वेळ 
२६ श्री . भरत उद्धवराव इथापे तालुका विकास अधिकारी 

अर्ध वेळ 
२७ श्री . किशोर शिवाजीराव मगर तालुका विकास अधिकारी 

अर्ध वेळ 
२८ श्री. कैलास लक्ष्मण देशमुख कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
२ ९ श्री . सुभाष काशिनाथ नवले कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३० श्री . रविंद्र विठ्ठलराव आवारे कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३१ श्री . संजय चंद्रकांत बर्डे कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३२ श्री . सत्यवान खंडेराव खाटीक कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३३ श्री . इंद्रभान हरिभाऊ शेळके कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३४ श्री . संजय कारभारी दुधाट कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३५ श्री . शालिग्राम सुर्यभान वाणी कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३६ श्री . बाळासाहेब यादवराव शेळके कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३७ श्री . विष्णू धोंडीराम कोठूळे कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३८ श्री . सुभाष साहेबराव पाचपुते कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
३ ९ श्री . आण्णासाहेब नाथाजी म्हस्के कार्यालयीन अधीक्षक 

अर्ध वेळ 
श्री . सुधाकर भगवान बारगजे इन्स्पेक्टर 

अर्ध वेळ 
श्री . आश्रु हरिभाऊ ढेरे इन्स्पेक्टर 

अर्ध वेळ 
४२ श्री . संतोष विठ्ठल दरगुडे इन्स्पेक्टर 

अर्ध वेळ 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
(३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , अधिकार 

काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनांच्या प्रतींसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल, तेथील 

संबंधित निबंधक कार्यालयास सादर करावे. 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई आहे . 
( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने 

प्रस्तावातील मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचेमुख्यालय ज्या 

ठिकाणी असेल तेथील संबंधित सहायक / उपनिबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा. 
( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये. 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ६ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा- विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता 

केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे 
आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
अहमदनगर , १ ९ जून २०१९ . 

सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


, 


, 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध करण्यात आली आहे 

बुधवार , सप्टेंबर २५ , २०१ ९ / आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 
dated , 11th September 2019 

Corrigendum 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1116 /CR - 140 (B )/2016/UD-9/Corrigendum.- Whereas , in accordance with sub - section 
( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to 
as " the said Act” ) the State Government has sanctioned the Excluded Part of Revised Draft 
Development Plan of Nashik Municipal Corporation vide Notification No. TPS - 1116 /CR - 140 ( B )/2016 / 
UD - 9 , dated 31st December 2018 as specified in Schedule annexed to notification (hereinafter referred 
to as “ the said Excluded Part ) ; 

and whereas, it is observed that some errors , are needed to be corrected in accordance with 
the Government approval in the EP -60 under excluded Part column of Schedule and for that purpose 
it is necessary to issue Corrigendum for the same as mentioned in Annexure attached hereto 

Now therefore , this Corrigendum is issued here in respect of such corrections in the EP -60 
(Schedule ) as mentioned in Annexure attached hereto . 

Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection to General Public in the following 
offices during office hours on all working days for a period of 30 days . 

( 1) The Commissioner, Nashik Municipal Corporation , Rajiv Gandhi Bhavan , Nashik . 
( 2 ) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik Commissioner Office 

Compound , Nashik Road , Nashik - 422 101. 
( 3 ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik , 2nd Floor, Zilla Krushi 

Audyogik Sahakari Sangh Limited , near NDCC Bank , Dwarka Chowk, Nashik . 
This Corrigendum shall be published on the Government web - site at www.maharashtra.gov.in 
(old a fa) ; 

Annexure 
( Accompaniment to the Government Corrigendum No. TPS- 1116 /CR - 140 (B ) /2016 /UD -9 , 

dated 11th September 2019 ) 
Corrigendum to the following Excluded Part (EP ) mentioned in Schedule of the Notification 

No. TPS - 1116 /CR - 140 ( B )/2016 /UD - 9 , dated 31st December 2018 


EP No. 


Column No. 


Instead 


Read As 


60 


6 


Sanctioned as proposed 
under Section 31 ( 1 ). 


(i) Sanctioned as proposed under 

Section 31 ( 1) . 
(ii) Sanctioned as proposed under 

Section 31 ( 1). 
( iii) Sanctioned as per Development 

Plan published under Section 26 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 
Desk Officer to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


